संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक: अतिका-२०२४/प्र.क्र.२५५/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३१ जुले, २०२४. 


संदर्भ:- (१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.: एसआरव्ही २०१८/ 
प्र.क्र.२०८/कार्या.१२, दिनांक ०५/०९/२०१८. 
२) आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय ( व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई) यांचे पत्र क्र. ०२/आस्था-१/ 
विभागप्रमुख /२०२४/५२५, दिनांक २९/०७/२०२४. 


शासन ASAT 
श्री. दि. अं. दळवी, संचाळक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे 
दि. ३१/०७/२०२४ (म.नं) रोजी नियतवयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत. 


२. आता, या आदेशान्वये श्री. दळवी यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या संचालक, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार प्रशासकीय सोय व निकड लक्षात 
घेऊन श्री. एस. आर. सुर्यवंशी, सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्याकडे पुढील शासन seared सोपविण्यात येत आहे. श्री. सुर्यवंशी यांनी सदर पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार त्यांच्या पदाचे कामकाज सांभाळून पहावा. 


३. सदर आदेश संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदावर 
नियमित नियुक्‍ती होईपर्यंत अथवा शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत अंमलात राहतील. 


४. सदर आदेशाची अंमलबजावणी आयुक्‍त, placa विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय 
(व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई) यांनी त्वरीत करुन त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल 
शासनास तात्काळ सादर करावा. 


ष्‌. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०७३११५२०३३०५०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


itally signed by MANOJ DATTATRAY JADHAV 


Di 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


JADHAV = — 
(मनोज जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
३) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 


शासन आदेश क्रमांकः अतिका-२०२४/प्र.क्र.२५५/व्यशि-१ 


४) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 


५) आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण 
व प्रशिक्षण संचालनालय, म.रा., मुंबई.) 
६) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 
८) सर्व सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, (संचालकांमार्फत). 
९) श्री.एस. आर. सुर्यवंशी, सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१०) अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 
११) सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (संचालकांमार्फत). 
१२) सर्व संबंधित संस्था/ कार्यालय (संचालकांमार्फत). 
१३) निवडस्ती (व्यशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


